पंतप्रधान कृषी सिंचन व बळीराजा जलसंजीवनी 
योजनेतील प्रकल्पांना राज्य शासनाच्या हिऱ्यापोटी 
नाबार्ड कडून कर्ज रुपाने मिळणारी रक्‍कम तसेच केंद्रीय 
अर्थसहाय्याद्वारे बळीराजा जलसंजीवनी योजना वगळता) 
जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील महामंडळाच्या 
खात्यात थेट वर्ग करण्यास परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: पीएळएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १२ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ - 9) शासन निर्णय क्रमांक: पीएळएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ दि.१९/१२/२०१८ 
२) शासन निर्णय शुद्धीपत्रक क्रमांक: पीएलएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ दि.२/१/२०१९ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमाक १ मधील शासन निर्णयातील पृ. ३/प.वि.वरील परिच्छेद क्रमांक १.४ 
मधील (परिच्छेद १.४.१ व १.४.२ मध्ये कोणताही बदल नाही) तसेच पृ.६/प.वि.वरील परिच्छेद 2.4 मधील 
(परिच्छेद २.५.१, २.५.२ व २.५.३ मध्ये कोणताही बदल नाही) मजकूराऐवजी पुढील प्रमाणे कार्यपद्धती 
राहील. 


परिच्छेद १.४ मधील सुधारित मजकूर “या योजनेंतर्गत केंद्रीय अर्थसहाय्य व राज्य शासनाच्या 
हिऱ्यापोटी नाबार्डकडून उपलब्ध होणा-या कर्जाची रक्‍कम महामंडळांच्या PMKSY साठी असलेल्या 
परिचलन खात्यात (Operational Account) जमा होईल. त्यानंतर पुस्तकी समायोजनाची कार्यवाही 
महामंडळाकडून खालील प्रमाणे करण्यात येईल” व परिच्छेद २.५ मधील सुधारित मजकूर “या योजनेंतर्गत 
राज्य शासनाच्या VAT नाबार्डकडून उपलब्ध होणा-या कर्जाची रक्‍कम महामंडळाच्या PMKSY साठी 
असलेल्या परिचलन खात्यात (Operational Account) जमा होईल. तथापि, यासाठी वेगळे har बुक 
ठेवण्यात यावे. त्यानंतर पुस्तकी समायोजनाची कार्यवाही महामंडळाकडून खालील प्रमाणे करण्यात येईल” 
या प्रमाणे वाचण्यात यावा. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २४/१९/कोप्र-५ दि.२३/१/२०१९ 
व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ०८/२०१९/त्रच्ण व हमी दि.३०/१/२०१९ अन्वये व सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः पीएलएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२१२१६४६३९२०२७ असा आहे. हे शासन 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sanjay Madhukar Bel: 
: C=IN, o=Government harasht 
Sanjay Madhukar ०५५८५१ 
postalCode=40 रॉ 
2.5.4.20=544e07f06fbab 100dc2bfe33db79fc143 
B e | sare 50d78d6c16f8feab484d842c4967 17d 
jay Belsare 
Date: 2019.02.12 16:48:23 +05'30' 


Department, 


( डॉ.संजय बेलसरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव 

) सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

) मा. विरोधी पक्ष नेता विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

) मा. मुख्य सचिव यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्विय सहायक. 

) सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्विय सहायक. 

) महालेखाकार कार्यालय, मुंबई / नागपूर 

) सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 

) संचालक, (लेखा व कोषागारे), मुंबई. 

१०) संचालक (सुधारणा), संचालनालय, लेखा व कोषागारे , नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला , मुंबई. 
११) सर्व मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 

१२) सर्व अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 

१३) सर्व कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
१४) सर्व उपविभागीय अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
१५) निवसं-३ कार्यासन संग्रहार्थ. 


) 
) 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


